शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व dota 
रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या 
लेखाशिर्षाखाली, (१४) भाडेपट्टी व कर या उदृष्टांतर्गत 
(डिसेंबर २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर रु. २४.९९ कोटी इतक्या निधी मधून १४ 
संस्थांना रू. १२.४५ कोटी इतका) निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. २८१/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ०८ मार्च, २०२२ 
वाचा :- 
१) संचाळक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन wd पत्र क्रमांकः 
संवैशिवसं/७८(-)/१४/पुमा/हिअधि/२०२१-२२/आय-१*१४१६७/२१, दि. ११.११.२०२१ 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. २८१/प्रशा- 
०२, दि. ०९.०२.२०२२ 


प्रस्तावना: - 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 
व संलग्नित रूग्णालये यांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात १४-भाडेपट्टी व कर उदिष्टांतर्गत 
रू. ५.७९ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. तथापि, या उद्दिष्टातंर्गत पुरेसे 
अनुदान मंजूर झालेले नसल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयातील इमारतींच्या 
मालमत्ता कराची आणि भाडेपट्टीची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी डिसेंबर, २०२१ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात १४-भाडेपट्टी व कर उदिष्टातंर्गत रु. २४.९९ कोटी इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी 
मंजूर करण्यात आली आहे. उक्त एकूण रक्‍्कमेपैकी आतापर्यंत १३ संस्थांना एकूण रू. १२.४५ कोटी 
इतका निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने बीडीएस प्रणालीवर वितरित करण्यात आला आहे. 

उक्त रू. २४.९९ कोटी पुरवणी मागणीच्या रक्‍्कमेपैकी, वित्त विभागाने एकूण १४ संस्थांना 
उपलब्ध करून दिलेला रू. १२.४५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०८ मार्च, 2029 


शासन निर्णय:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१४) भाडेपट्टी व कर या 
उद्दिष्टांतर्गत डिसेंबर २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु. २४.९९ कोटी 
इतक्या निधीपैकी खाळीळ १४ संस्थांना एकूण रु. १२,४४,८५,५००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी 
चव्वेचाळीस लक्ष पंच्याऐंशी हजार पाचही फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव सांकेतांक पुरवणी वितरीत 
क्रमांक मागणी करावयाचा 
निधी 


निधी 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय, 
२२१० १६४३ १८७४२ ९३७१ ९३७१ 
नागपूर 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
२२१० १६५२ १८७५ ९३७.५ ९३७.५ 
औरंगाबाद 


३ | मेयो सर्वोपचार रूग्णालय, नागपूर २२१० १६९९ ४९२४७.५ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद २२१० २३८१ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर २२१० २३९२ ११६८५.५| ११६८५.५ 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
नागपूर २२१० २४६१ २४८५४ १२४२७ १२४२७ 


७ | अतिविशेषोपचार रूग्णालय, नागपूर ६०३ 
क्य 
वना 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०८ मार्च, 2024 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव पांकेतां पुरवणी । यापूर्वी वितरीत 
क्रमांक मागणी । वितरीत करावयाचा 
केलेला निधी 
निधी 
१२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव २२१० जी ३३१ | २६३०२ | १३१५१ १३१५१ 
१३ अतिविशेषोपचार रुग्णालय, औरंगाबाद २२१० एच ०५१ | १२११० | ६०५५ ६०५५ 
एकूण २४८९७१ | १२४४८५.५ | १२४४८५.५ 


ह. 


उपरोक्त प्रमाणे रु. १२,४४,८५,५००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी चव्वेचाळीस लक्ष पंच्याऐंशी 


हजार Waal फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी बीडीएस वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात 
आला असून विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


रि 


दिनांक १६.०२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७९/२०२२ व्यय-१३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥8१॥/859॥[॥9.90९.॥) या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०२२०३०८१२२७२८५३१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO 
JOGDAND 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c3 
417378f97d493a8a277faa29f65459, 


pseudonym=85719993A847361CF1CE967863977 
86A408A4972, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F5456D 


9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793D3, 
cn=MAHADEO JOGDAND 
wires) 2922.03.08 18:49:20 +05'30' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०८ मार्च, २०२१ 


oe 


. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


षु 


ae 


६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 


७. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८८, नागपूर/मुंबई. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

११. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


